केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यात “१८१” या 
टोल फ्री क्रमांकाच्या मुख्यमंत्री मदतवाहिनी बाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९० /कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २९ मार्च, २०१९ 


१ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२/ 
दिनांक १९/८/२०१४ व दिनांक ९/१०/२०१४ चे शुध्दिपत्रक. 

२) शासननिर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२/ 
दिनांक ९ मार्च, २०१७. 

३) शासननिर्णय, महिला व बाल विकास विभाग-संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/का-२, दिनांक १२ जुले, २०१७. 

४) माहितीव तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांच्याशी SAAR, IT, मुंबई यांनी केलेला दि.८/८/२०१७ 
चे करारपत्र. 

५ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, HATH AHF २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२/ 
दिनांक २६.०६.२०१८ 

६ आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे जाक्र. मबाविआ/मवि/का-६/१८१/७/॥५॥३ IT/ 
१८ - १९/५७५७/दि.०४.१०.२०१८ चे पत्र. 

७ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-- संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या- २/ 
दिनांक २३.१०.२०१८ 

८) माहितीव तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. No.DIT-2093/C.R. ७२/३९/ 
Dt. ०८.०३.२०१९. 

९) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे जाक्र. मबाविआ/मवि/ 92 9/ SAAR IT २०१८-१९/ 
का-६/१६२० दिनांक २२.०३.२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत पुरविण्यासाठी महिळा व बाल विकास विभागामार्फत 
दि. १९/८/२०१४ च्या आदेशान्वये राज्यात SAAR IT RESOURCES PVT. LTD. या संस्थेच्या मदतीने संकटग्रस्त 
पीडीत महिलांना २४ तास माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या “१८१” या टोल फ्री क्रमांकाच्या 0॥6 
Ministerus Helpline Ge करण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. 


सदरची हेल्पलाईन SARR IT RESOURCES PVT. L.T.D, मुंबई या संस्थेच्या मदतीने राज्यात सुरू 
करण्यात आली आहे. याबाबत 92 9-Chief Minister ।-8॥0॥78 संदर्भात SARR IT, मुंबई या संस्थेसोबत माहिती 
व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांनी केलेल्या करारनाम्याची मुदत दि. ८/८/२०१७ रोजी संपुष्टात आलेली आहे. 


तथापि तद्‌नंतरच्या संदर्भाधीन दिनांक ८/८/२०१७ च्या नवीन करारनाम्यानुसार सदरची हेल्पलाईन 
सूरू ठेवण्यासाठी SARR IT, मुंबई या संस्थेस पुढील ७ महिने व २४ दिवसांची (दि.३१ मार्च, २०१८ पर्यन्त) मुदत 
वाढवून देण्यात आली असून सदर संस्थेच्या कामाचा आढावा घेवून त्यापुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात 
येईल असे करारपत्रात नमूद केले आहे.त्यास अनुसरुन UH. ७ अन्वये, सदर कर्मचाऱ्यांचे दि. ३१.०८.२०१८ 
पर्यंतचे मानधन अदा करण्यास शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. आता माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने, 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९० /कार्या-२ 


SARR IT, मुंबई या संस्थेस दि. ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.०३.२०१९पर्यन्त सं.क्र. ८ अन्वये मुदतवाढ दिलेली 
आहे. 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या वरील मुदतवाढीस अनुसरुन १८१ हेल्पलाईनकरीता काम 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रु. ३०२४०/- प्रमाणे SGST CGST सह एकुण ५,७०,९३२/- (अक्षरी पाच लाख सत्तर 
हजार Asal बत्तीस मात्र) इतके मानधन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर १८१ या टोल फ्री क्रमांकाच्या “0 Ministers Helpline” संदर्भात, माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांच्याशी SAAR IT, मुंबई या संस्थेच्या झालेल्या दि. ८/८/२०१७ च्या नवीन 
करारनाम्यानुसार, सदरची हेल्पलाईन सूरू ठेवण्यासाठी, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांनी, SARR 
IT, मुंबई या संस्थेस दि.०१.०१.२०१९ ते दि. 39.03.2098 पर्यंतची मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त 
हेल्पलाईन साठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या ८ कर्मचाऱ्याना दरमहा प्रत्येकी रु ३०,२४०/- या दराप्रमाणे माहे 
जाने. 2098 फेब्रु.२०१९ या २ महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी एकंदरीत वार्षिक आवर्ती खर्च रु.५,७०,९३२/- 
(अक्षरी पाच लाख सत्तर हजार नऊडे बत्तीस मात्र) त्यासंदर्भातील 5951 CGST सह SARR IT, मुंबई या संस्थेस 
शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च विभागाच्या "मागणी क्रमांक - एक्स-१, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, (१) (५) जनजागृती, प्रसिध्दी, प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन 
(२२३५-ए-९०१) योजनांतर्गत योजना, २०- इतर प्रशासकीय खर्च या लेखाशिर्षाखाळी, सन २०१८-१९ च्या 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. याकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण, संवितरण व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासननिर्णय महितीव तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांच्या दिनांक ८/८/२०१७ च्या करारपत्रास 
अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०३२९१७४८२५४४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ita Dattatray Nivatkar 
‘ent Of Maharashtra, 00२१ 
t, postalCode=400032, 


16 '2cc02aa258b08, 


29285 18ffc98619187a1ef6de2dd57c 


N ivat ka [| seri f9bd2a7c214922f84939e807 1 1ece461 
c9dfd9c679b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita 


Dattatray Nivatkar 
Date: 2019.03.29 17:51:09 +05'30° 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१. सचिव, (महिला व बाल विकास) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९० /कार्या-२ 


eon SG -€ 


. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 

. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) - मुंबई / नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 

. व्यवस्थापक , SAAR IT, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


